राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व 
विकास यासंदर्भात प्राप्त प्रस्तावांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. (MSEDCL) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.औपासू- २०१८/प्र.क्र.२०१/उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०.३२ 
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०१९ 


_वाचा : 9) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9७६८/उद्योग-२, दि.२२.२.२०१३ 

२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दिनांक २५.२.२०१४ 

३) शासन शुध्दीपत्रक क्रऔपासू-२०१६/प्र.क्र.२१९/उद्योग-२, दि.२०.१२.२०१६ 

४) दि.०७.०३.२०१९ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या पाचव्या बैठकीचे इतिवृत्त 
दि.२७.०३.२०१९ 

५) शासन निर्णय क्र. औपासू-२०१८प्र.क्र २०१/उद्योग-२, दि. २८/०३/२०१९ 

६) शासन पत्र क्र. औपासू-२०१८/प्र.क्र. २०१/उद्योग-२, दि. १४/१०/२०१९ 

७) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
पायाभूत सुविधा/२०१९/ओ-९६१, दिनांक ०५ जुले २०१९ व क्र. उसं/ साप्रोयो/ औपासु/ 
उद्योग-२/२०१९/अ-१४२०, दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०१९ 


शासन नणय :- निर्णय :- 
राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मीती व विकास या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य 


विद्युत वितरण कंपनी या कार्यान्वयन यंत्रणेने प्रस्ताव सादर केले आहे. 


२ मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती 
व विकास समितीने दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये उद्योग समूहाच्या औद्योगिक 


सुविधा विषयक कामांना मान्यता दिलेली आहे.त्यानुषंगाने अतिरिक्‍त उद्योग संचाळक, उद्योग 


संचालनालय यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ७ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या खाळीलळ विवरणपत्रात 


नमूद केल्यानुसार दोन प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर 


प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ही कार्यान्वयन यंत्रणा 


आहे. ही कामे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) यांना सहाय्यभूत 


स्वरुपाची असल्याने प्रस्तुत कामासाठी ETP charges ची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 


कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) स्वनिधीतून खर्च करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०१८/प्र.क्र.२०१/उद्योग-२ 


(रुपये लक्ष) 
MSEDCL 
अ.क्र विभाग मुळ प्रस्तावाची प्रशासकीय 
किंमत मंजूरी 
वि मे.ग्रीन अन्ड क्लिन इको टेक्नॉंलॉजिस, १३०.८२ १३०.८२ 
तोंडापूर, ता.कळमनुरी, जि.हिंगोळी (१००%) 
> एक्स्प्रेस इलेक्ट्रीक फीडर 
Q कडा ग्रामोद्योग औद्योगिक सह. वसाहत ६९.१० ६९.१० 
ता.अष्टी, जि.बीड (१००%) 
> एक्स्प्रेस इलेक्ट्रीक फीडर 
एकूण १९९.९२ १९९.९२ 


३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दि. ०७/०३/२०१९ रोजी झालेल्या 


बैठकीमध्ये प्राप्त मंजूरी व सदरहू बैठकीतील सूचनांनुसार अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीनुसार तसेच 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.औपासू-२०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, 


दि.२५.२.२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन देण्यात येत आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग १ते ५ 


प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारातील सुधारणा संदर्भात वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम-भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ मधील महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियमपुस्तिका अंतर्गत नियम २७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१९१११४१६५९०४१५१० असा आहे. हे 


शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay 9091९१0 ५५ ण 


a निर & 


ry, 
‘alCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609F41f2d36b0ec57da4 
71f1 9aaf08230a79, 


Degaonkar Satta coy nn una 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण), नागपूर 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०१८/प्र.क्र.२०१/उद्योग-२ 


४) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई, 

५) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


६) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० 032, 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,बांद्रा पूर्व 
मुंबई. 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, 

९) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, 

१०) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मुंबई, 

११)सर्व औद्योगिक वसाहती (उपरोक्त नमूद) (मार्फत विकास आयुक्‍त, उद्योग), 

१२) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, 

१३) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१४) नियोजन विभाग, (कार्यासन-१४६१), मंत्रालय, मुंबई, 
१५) कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) निवडनस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


